सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जून,२०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेळी असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या बाब 
क्र.०१-वेतन या बाबीकरीता ३४ % व बाब क्र.१०-कंत्राटी सेवा व ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबीकरीता 
३० % व बाब क्र.१७-संगणक खर्च याकरीता २०% निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये वेतन या बाबीकरीता २४%, बाब क्र.१०-कंत्राटी सेवा या 
बाबीकरीता १५% व ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबीकरीता २० % व बाब क्र.१७-संगणक खर्च याकरीता 
१०% निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींच्या 
अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातीळ रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या क्र.०१-वेतन, बाब क्र.१०-कंत्राटी सेवा, बाब क्र.१७-संगणक खर्च, बाब क्र.३४- 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबींकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात घेवून उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
विहीत तरतुदी व अटी arta पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०६२७१५४२२७५१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA १५५” 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2df 
D EVA R A M a8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA5 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.06.30 13:42:02 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, Hass, Hag 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३० जून,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन २०२३- | सदर शा.नि. 
अ.क्र न : २४ साठीची | अन्वये वितरीत नियंत्रक 
योजनेचे नांव उद्दीष्ट अर्थसंकल्पि 
योजगेवे'नांव बाब, SEIS HHH अर्थसंकल्पि | करण्यात येत अधिकारी 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
ea २ ३ ae =i] षु & 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
००) (09) आदिवासी विकास | og aaa Seas ee आयुक्त, 
१ आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५१०२५) एकूण ८०००० ८०००.००० | विकास, नाशिक 
००) (02) प्रादेशिक कार्यालये- । ८५_वेतन १३२८२७ | १३२८२.७०० आयुक्त, 
जनजाती विकास sae 
: आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष गोव्याला 
oe ‘ एकूण १३२८२७ | १३२८२.७०० | विकास, नाशिक 
२२२५ १०३४) 
( 8 ०) (0 3) प्रकल्प अधिकारी ०१ _वेतन Gu ६ २ २ (9 षु षु ६ २ २ (goo आयुक्‍त 9 
३ (अनिवार्य खची (लेखाशिर्ष आदिवासी 
२२२५१०४३) एकूण ५५६२२७  ५५६२२.७०० | विकास, नाशिक 
आयुक्त, 
(००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र विकास | ° १-वेतन ६८८८ ६८८.८०० | आदिवासी, 
४ कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) संशोधन व 
(लेखाशिर्ष २२२५१०५२) एकूण ६८८८ ६८८.८०० | प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 
०१-वेतन 42299 ५२२१.१०० आयुक्त, 
(04) (09)- जनजाती संशोधन व आदिवासी, 
4 प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य | ३४- संशोधन व 
/ १०० १०,००० र 
खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५ १३०१) । शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे. 
एकूण ५२३११ ५२३१.१०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८२८२५३ ८२८२५.३०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३० जून,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन २०२३- | सदर शा.नि. 
अ.क्र , . २४ साठीची | अन्वये वितरीत नियंत्रक 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक अर्थसंकल्पि 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत अधिकारी 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
La २ ३ | ४. | षु & 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
६ | (00) (०१) भविष्य निर्वाह निधीच्या | ५०, इतर खर्च ४६८० 300,000 | आयुक्त, 
वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न विमा आदिवासी 
योजना (अनिवार्य खर्ची (लेखाशिर्ष विकास, नाशिक 
२२३५१६१२) १६८.००० | उप सचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण 8६८० ४६८.००० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवाळलयीन-सामाजिक सेवा 
७ (००) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन १५४३०० १५४३०.००० उप सचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष आदिवासी 
22490299) १०-कंत्राटी सेवा १७०० २५५.००० | विकास विभाग, 
मंत्रालय मुंबई ब 
एकूण २२५१ ०२११ एकूण १५६००० | _१५६८५.००० * मुंबई 
रि | उप सचिव, 
(00) (०२) संगणक खर्च (अनिवायी | १७, सगणक खर्च ane ५९.००० आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२५१०५७२) विकास विभाग, 
एकूण ५९० ५९.००० | मंत्रालय, मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १५६००० १५७४४.००० 
एकूण अनिवार्य खर्च 
एकूण मागणी क्र.टी-२ +C}-34 ९८४२५३ ९९०३७.३०० 
टी-४ 
RAJ F N D RA Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
Se a 
D EVA RA M a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
BHAWARI ण की 


Date: 2023.06.30 13:45:40 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


